पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेंतर्गत निर्माण करण्यात आलेल्या 
दुसऱ्या टप्प्यातील पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस 
आयुक्त दर्जाच्या पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... 


FRETS शासन 
गृह विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकःरापोसे-१६०६/प्र.क्र.२५७/ पोल-१अ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. दिनाक : १९ जून, २००६. 


बाचा: १) शासन निर्णय, गृह बिभाग क्रमाक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, दि.१५.७.२०००, 
२) शासन निर्णय, गृह बिभाग क्रमाक पीएमएन-०३९७/सीआर-४७४/पोल-५ब, दि.२६.२.२००१. 
३) शासन निर्णय, गृह बिभाग क्रमाक रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/पोल-१अ, दि.६.१.२००६. 
४) पोलीस महासंचालक कार्यालयाचे पत्र क्र. पोमंस/२६/६१४३/पोउपअ-७८/३३/०६, 
दिनाक १२.४.२००६. 
५) शासन निर्णय, गृह विभाग क्रमाक रापोसे-०५/२००१/सीआर-१६२/पोल-१अ, दि.५.६.२००६. 


शासन निर्णय :- राज्याच्या पोलीस दलाच्या पुनर्रचनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये 
पोलीस उपअधीक्षक / सहायक पोलीस आयुक्‍त दर्जाची ७८ पदे श्रेणीबाढ करुन निर्माण करण्यास मंजूरी देण्यात 
आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सदर ७८ पदांचे वाटपास मंजूरी देण्यात आली आहे तसेच 
संदर्भ क्र.५ येथील शासननिर्णयान्बये काही पदांच्या वाटपात फेरबदल करण्यात आला आहे. सदर ७८ अस्थायी 


पदांना दिनांक १.३.२००६ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांनी संदर्भ क्र.ड अन्वये शासन मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 

र्‌ गृह विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेतील अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्यासाठी, वित्त विभागाने गृह 
विभागाच पदांबिषयक आढावा पूर्ण झालेला नाही, तथापि, संयुक्‍त समितीची विभागातील अस्तित्वात असलेल्या 
अस्थायी पदांना मान्यता आहे ही बाब विचारात घेऊन सध्या मंजूर असलेल्या अस्थायी पदांना एक बिशेष बाब 
म्हणून एक वर्षासाठी मुदतवाढ देण्यास सहमती दिली आहे. 

2, OR.2 येथे नमूद बस्तुस्थितीच्या अनुषंगाने परि.१ येथे उल्लेख केलेल्या पोलीस उपअधीक्षक / 
सहायक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या ७८ पदांना दि. मार्च, २००६ ते दि.२८.२.२००७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास 
शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 

रोटा/एच-712(400-06-2006)-41 ग (कृ.मा.प.- 


7O\D:\ZO06\GRICR 25/.06.WD i 


2 


४.  ' या पदावर होणारा खर्च संबंधित लेखाशिर्षाखाली सन २००६-२००७ या वित्तीय बर्षासाठी मंजूर | 
केलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. | 
& हे आदेश वित्त बिभागाने त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१७०/६/बि.सु.-१, दिनांक ८.३.२००६ | 


अन्बये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
व. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा 
संगणक संकेतांक २००६०६१७११५ ४०२००१ हा आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल याच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


( wo 


कार्यासन अधिकारी,गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


१) सर्व बिधानसभा/विधानपरिषद सदस्य 

२) महासंचालक व पोलीस महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

३) महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता) (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र, मुंबई. 
४) अधिदान ब लेखा अधिकारी, मुंबई. 

५) निबासी लेखा परीक्षा अधिकारी, ae, मुंबई. 

६) कार्यासन बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

७) कार्यासन पोल-५ब, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८) कार्यासन पोल- ३, गृह बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९) निबडनस्ती, पोल-१अ. 


Wa-712 -1अ. 


2१८९५५ ९५... 20 /५६/५/ AR an nem ७ ७ 7 
POS COCO OR en ear cep 2 


